अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांना विविध मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१४७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२२. 
वाचा : १) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/मान्यता/२०२२/८५९, 
दि.१३.०९.२०२२. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/मान्यता/२०२२/८६०, 
दि.१३.०९.२०२२. 
प्रस्तावना : 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील दि.१३.०९.२०२२ रोजीच्या पत्रांन्वये विद्यमान कायम 
विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थाना द्यावयाच्या विविध शासन मान्यतांबाबत 
प्रस्तावित केले आहे. 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून सोबतच्या 
Annexure - A व 8 मधील संस्थांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ पासून खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे Annexure - A व 8 मधील संस्थांना प्रचलित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र a सहपत्र 
(Annexure) 
q विद्यमान संस्थामध्ये सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत A 
वाढ करणे. 
२ संस्थेच्या नावात बदल करणे. i ee = al 
अटी व शर्ती:- 


१) सदर मान्यता कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१४७/तांशि-४ 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच 
संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

४) संबंधित खाजगी संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त 
खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

५) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
HCA फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


S 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर HSH कारवाई करण्यात येईल. 


Se 


संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच विद्यार्थ्याना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) Met संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवऱ्यक राहील. 

२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती सर्व संस्थांना लागू राहतील. 

३. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत waar 
प्रक्रियेमध्ये या शासन मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी 
आव्यक ते आदेशा पुढील १५ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१४७/तांशि-४ 


४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२०१३०००२०२०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.09.20 16:50:54 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
) संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 

चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 
७) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 

विभाग), नवी दिल्ली. 
८) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 

इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
९) निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure - A 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2022/C.R.147/TE-4, Dated- 20th September, 2022. 
List of Increase in intake / New courses , New Programe, Division Full and Intake Restoration in existing institute, Approved by AICTE for A.Y. 2022-23 


Permanent Id 


Institute 
Code 


Institute Name 


Institute Address 


District 


Institution 
Type 


Minority 
Institute 


Women 
Institute 


Program 


University 


Level 


Name of Course 


Intake 
Approved 
for 2021-22 


Intake 
Approved 
for 2022-23 


Variation 


= 


1-4527041 


SINDHUDURG 
SHIKSHAN PRASARAK 
MANDAL'S COLLEGE 
OF ENGINEERING 


HARKUL(BUDRUK) 
KANKAVLI TAL:KANKAVLI 


SINDHUDURG 


Private-Self 
Financing 


Page 1 of 1 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Mumbai 
University, 
Mumbai 


UNDER 
GRADUATE 


COMPUTER SCIENCE AND 
ENGINEERING(ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AND 
MACHINE LEARNING) 


Increase in 
Intake 


Annexure - B 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2022/C.R.147/TE-4, Dated- 20th September, 2022. 
List of Change in Name of Existing Institutes, Approved by AICTE for A.Y. 2022-23 
Institute Code | Permanent Id |Existing Name of the Institute New Name of the Institue InstituteAddress District 


1 6197 1-5912561 IAEER PIBM ADITYA INSTITUTE OF SR.NO.42(PART), NARHE- 
MANAGEMENT-AIMS AMBEGAON, NEAR 
SPRINGDALE SCHOOL, 
PUNE 411041 


Page 1 of 1 


